दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अभियांत्रिकी 
गट-अ (वरिष्ठ) सुधारीत वेतन श्रेणी एस-२३ 
रु.६७७००-२०८७००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.१/१/२०२१ ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : दुविप्र-२३२०/६५/प्र.क्र.१५/पदुम-६. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक - ०८ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१/१०/२०११. 
२) आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि-२०(ओ/२९२१/अभि गट -अ (व)/स.सा.गट-अ (क)/ जे.सू/ 
सीआर- २/२१/४२१/, दि.२०/१/२०२१. 


परिपत्रक :- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक २१.१०.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील 


अधिकारी/कर्मचारी यांची जेष्ठतासुची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण निश्चित 
करण्यात आले आहे. 

दुग्धव्यवसाय विकास विभागातीळ अभियांत्रिकी गट-अ (वरिष्ठ ) (वेतनश्रेणी एस-२३ रु. ६७७००- 
२०८७००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०२१ ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठता सूची या 
परिपत्रकान्वये प्रसारित करण्यात येत आहे. तसेच सदर तात्पुरत्या जेष्ठतासुची संदर्भातील आक्षेप/त्रुटी असल्यास 
त्याबाबत संबंधीतांनी पंधरा दिवसाच्या आत निवेदन सादर करावे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या आक्षेपाचा विचार केला 
जाणार नाही. प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तूस्थिती संबंधीतांना उपलब्ध अभिलेख्यावरून तपासून सदर 
निवेदने, सविस्तर अभिप्रायासह शासनास पाठवावीत. विहीत कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास सदर 
तात्पुरत्या ज्येष्ठतासुचीबाबत कोणाचाही आक्षेप नसल्याचे गृहीत धरून अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात 
येईल. 

सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२११११७१७२४५७२९०१ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SHAMBALA 
DABADE a 
(शा. वि. दबडे) 
सोबत:- अंतरीम ज्येष्ठतासूची अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ (५ प्रती) 
२) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दुध योजना, वरळी, मुंबई - ४०००१८ 
3) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (द्वारा - आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई -१८) 
४) सर्व संबंधित अधिकारी, (द्वारा :- आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८) 
निवड नस्ती. 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अभियांत्रिकी गट- अ (वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.९५६००-३९१०० ग्रेड पे रु.६६०० सुधारीत एस-२३:६७७००- २०८७००) संवर्गामधील 


अधिकाऱ्यांची दिनांक १.९.२०२१ ची स्थिती दर्शविणाऱ्या अंतरीम जेष्ठतासूचीचे प्रारुप 


एकमेव पद 


अ. ज्ये. अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग जन्मदिनांक नियुक्‍ती दिनांक नियुक्तीचा मार्ग । ज्येष्ठता दिनांक /  सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक अभिप्राय 
क्र. क्र. (नियुक्‍ती (सरळसेवेने/ मर्यादित । ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक अर्हता 
नंतर प्रवर्ग विभागीय परिच्छेद दिनांक 
बदलला नियुक्‍त उमेदवाराचा 
असल्यास गुणवत्ता क्र. व परिक्षेचे 
त्याचा ay) 
दिनांक) 
q 2 3 6 षु ६ ४] ८ 8 qo १३ 
१ | १  श्री.एम.एम.मुळे इ.मा.व. | ३१/०८/१९७१ | २५/०९/२००० सरळसेवेने २५/०९/२००० | ३१/०८/२०२९ बी.ई., i 
गुणवत्ता क्र.२/२००० एमबीए 
२ | 2 श्री.एन.टी.बडगुजर खुला १६/०६/१९७० २९/०९/२००० सरळसेवेने २९/०९/२००० | ३०/०६/२०२८ । बी.ई.(विद्युत), | अतिरिक्‍त अधिकारी , 
गुणवत्ता क्र.३/२००० डीबीएम दु.वि.विभागात 
समायोजनासाठी 
प्रस्तावित. 
3) 3 श्री.एस.बी. अ.जाती | ०२/१०/१९७४ ०५/०९/२००५ सरळसेवेने ०५/०९/२००५ | ३१/१०/२०३२ बी.टेक शिश 
केसावलेकर २००५मध्ये निवड (डी.टी.) 


